महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक दुरूस्ती-१०१८/प्र.क्र.3८५/पोल-७. 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०००३२. 


दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१८. 


विषय :- पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांच्या अधिपत्याखाळीळ पोलीस उप आयुक्त, 
परिमंडळ-१, यांच्या कार्यालयाच्या इमारतीची दुरूस्ती व नूतनीकरण 
करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबत. 


संदर्भ :- १) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१४/ प्र.क्र.४९/ १४/ विनियम, 
दिनांक ०५.०१.२०१५. 
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/ प्र.क्र.३०/ १३/ विनियम, भाग- 
२, दिनांक १७.०४.२०१५. 
3) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र. पोआ/ कक्ष-८(१)/ 
शा.२३१/२०१८, दिनांक २५.०९.२०१८. 


ज्ञापन.- 


पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांच्या कार्यालयाने पोलीस उप आयुक्‍त, परिमंडळ-१, 
यांच्या कार्यालयाच्या इमारतीची दुरूस्ती व नूतनीकरण करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता 
मिळणेबाबतचा प्रस्ताव सादर केला आहे. 


२. उक्त कामासाठी उप विभागीय अभियंता, मध्य (सा.बां) उपविभाग, मुंबई, यांनी सन 
२०१७-१८ च्या राज्य दरसूचीनुसार तयार केलेले एकूण रु.९४,३८,९४०/- इतक्या खर्चाचे 
अंदाज सादर केले असून ते कार्यकारी अभियंता, इलाखा शहर (सा.बां) विभाग, मुंबई, यांनी 
साक्षांकित केले आहेत. 

३. उक्त खर्चाचे अंदाज हे सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, यांनी तपासले आहेत व 
खालील तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे एकूण रु.९४,३८,९४०/- इतक्या खर्चाच्या अंदाजास 
प्रशासकीय मान्यता देण्यास, विवक्षित अटींवर, सहमती दिली आहे:- 


अ.क्र. कामाचे नाव खर्चाचे अंदाज 
(सा.बां FT, FATT 
छुधारित PAA) 
(Y (२ (Y 
हिं ‘ “Renovation and up-gradation of D.C.P., Zone-1 रु.३७,९०,३००/- 


office, _Mumbai—Replastering and_ repainting 
internally, renewing damaged wooden flooring, 
renovation of toilet block, open space and 
strengthening to varandah with allied items.” 


on “Renovation and up-gradation of D.C.P., Zone-1 रु.१६,८२,५४०/- 
office, Mumbai—Renovation of leaking Manglore 
tiled roof, external tuck pointing, renewing external 
vertical sanitary pipelines with allied items.” 


शासन ज्ञापन क्रमांकः दुरूस्ती-१०१८/प्र.क्र.३८५/पोल-७. 


अ.क्र. कामाचे नाव खर्चाचे अंदाज 
(सा.बां FRUIT, संत्राळयाने 
छुधारित केलेल) 
(0 (२ (Y 
३. “Renovation and up-gradation of D.C.P., Zone-1 रु.३९,६६,१००/- 
office, Mumbai—Renovation of doors and windows 
with allied items. 
एकूण रु.९४,३८,९४०/- 


४. त्या अनुसार, पोलीस उप आयुक्त, परिमंडळ-१, यांच्या कार्यालयाच्या इमारतीची 
दुरूस्ती व नूतनीकरण करण्यासाठी, परिच्छेद ३ मधील तक्त्यातील स्तंभ (२) मधील कामे 
करण्यासाठी स्तंभ (३) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे एकूण रु.९४,३८,९४०/- (OVP Wyong 
लक्ष अडतीस FAR, THe वाळीस फक्त) इतक्या खर्चाच्या अंदाजास, पुढील अटीवर, 
याद्वारे, प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे:- 

१) निधी उपलब्ध झाल्याशिवाय काम सुरू करू नये. 

२) खर्चाचे अंदाज हे पोलीस सह आयुक्त (प्रशासन), बृहन्मुंबई, यांनी साक्षांकित करणे 

आव्यक आहे. 


५. उक्त कामासाठी येणारा खर्च हा गृह विभाग--मागणी क्र. बी-१, २०५५, पोलीस, ००, 
१०८, राज्य मुख्यालय पोलीस, (०२) शहर पोलीस, (०२)(०१) शहर पोलीस-आस्थापना 
(दत्तमत)(अनिवार्य) (२०५५ ००९७), २७, लहान बांधकामे, याखाळी उपलब्ध असलेल्या 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


६. हे ज्ञापन सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.५०१/२०१८/इमा- 
२, दिनांक ०२.११.२०१८, अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. हे ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१८११२७११४२००५४२९ असा आहे. हे ज्ञापन 
डीजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


S . | G | Digitally signed by Swapnil Gopal Borse 
DN: c=IN, ०-6 Of Mah. htra, ou=H 
wapnil Gopa कक sunita mt ret 
B 2.5.4.20=66835707 253677 ef0e333eb3ad582f9b876d443 
b2654088832e43dcad21c52a, cn=S' il G 18, 
0 rse Date: 2018.1 127 1 वकर णा ny pets ee 
(स्वप्नील गोपाल बोरसे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
पोलीस आयुक्त, 
बृहन्मुंबई. 
प्रत :- 


१) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडल, मुंबई (सार्वजनिक बांधकाम विशय 
FASE, यांनी फुधारलेल्या “Abstract” व्याप्रतीसहा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः दुरूस्ती-१०१८/प्र.क्र.३८५/पोल-७. 


कार्यकारी अभियंता, इलाखा शहर (सा.बां) विभाग, मुंबई (सार्वजानिक गंधकास 
Parl, यंत्रालय यांनी एुधारलेल्या Abstract” व्या ARTE). 

) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 

) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

) कार्यासन अधिकारी (इमा-२), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

) 

) 


ee 


3 


4 


an 


७) कार्यासन अधिकारी (व्यय-७/ विनियम), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८) निवड फाईल (पोळ-७). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


